अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र 
पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता 
Rte नोडल एजन्सी व नोडल अधिकारी 
यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-६०२२/प्र.क.२६७/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख:- २९ नोव्हेंबर, २०२२ 


१) केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे F.No.1(13)PFMS/FCD/2020, दि.२३.०३.२०२१ 
2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण1-२०२१/प्र.क.३५/कोषा प्रशा-४, दि.०१.०७.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ ,च्या कलम १६ नुसार राज्य अन्न आयोगाची निर्मिती करण्यात 
आली आहे .राज्य अन्न आयोगास Non Building Assets उभारण्याकरिता केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध 
करुन देण्यात येणार आहे. 

केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) याबाबत सुधारित 
कार्यपध्दतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागाने एका 
Single Nodal Agency (SNA) dt नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेत स्वतंत्र Single Nodal Bank 
Account उघडावे. तसेच त्यासोबतच योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची 
Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत वित्त विभागाने संदर्भ H.2 शासन परिपत्रकान्वये सूचना दिल्या 
आहेत. त्यानुषंगाने उक्त केंद्र सहाय्यीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी व समन्वयासाठी Single Nodal 
Agency (SNA) आणि Nodal Officer यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.०२ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनूसार अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता अंमलबजावणी व 
समन्वयासाठी पुढील प्रमाणे Single Nodal Agency आणि Nodal officer यांची नियुक्ती करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


Single Nodal Agency (SNA) :- 


| विभागाचे नाव केद्र पुरस्कृत योजनेचे नाव Single Nodal Agency (SNA) 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक । राज्य अन्न आयोगासाठी स्थावर | वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी 
संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, | मालमत्ते व्यतिरिक्त खर्चासाठी, | पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
मंत्रालय, मुंबई सहाय्य(१०० % केंद्र हिस्सा)(२४०८ 
०७८१) ३१ सहाय्यक अनुदाने 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-६०२२/प्र.क.२६७/ना.पु.१५ 


Nodal officer:- 


| विभागाचे नाव केंद्र पुरस्कृत योजनेचे नावा | Nodal Officer 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक | राज्य अन्न आयोगासाठी | सह सचिव (ना.पु.१५) अन्न, नागरी पुरवठा 
संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन, | स्थावर मालमत्ते व्यतिरिक्त | व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई 
मंत्रालय, मुंबई खर्चासाठी, सहाय्य(१०० % 
केंद्र हिस्सा (२४०८ ०७८१) 
३१ सहाय्यक अनुदाने 


२. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता केंद्र शासनामार्फत दि. ०१ जुले, २०२१ पासून सुधारित कार्यपद्धतीनुसार 
निधी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे नियुक्‍त Single Nodal Agency (SNA) यांनी उक्त केंद्र पुरस्कृत 
योजनेच्या निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने PFMS बाबत वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. १ 
जुले, २०२१ च्या परिपत्राकातील सूचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 
३. तसेच, राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उक्त नमूद योजनेकरीता सिंगल नोडल एजन्सी खाते 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्या स्तरावर उघडण्यात यावे व त्या अनुषांगिक बाबींबाबत उचित कार्यवाही 
करण्यात यावी. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२९१६१३२७६५०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 
Date: 2022.11.29 16:16:04 +05'30' 
(गजानन रा.देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४) अध्यक्ष, राज्य अन्न आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 


५) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
६) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-६०२२/प्र.क.२६७/ना.पु.१५ 


८) मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 

९) अतिरीक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अतिरीक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

११) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई 

१२) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, जी. टी. हॉस्पिटल 
संकूल, मुंबई 

१३) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१४) सर्व सहसचिव/ उपसचिव /अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 

विभाग, मुंबई 
१५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१६) निवडनस्ती (कार्यासन ना.पु.१५). 


५. _ S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


